दि.२८ ते ३१ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत 
रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित अखिल भारतीय 
नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७९/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ जानेवारी, २०१९. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१८-१९; दिनांक १०.१२.२०१८. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.--अभानासे/ अऑथलेटिक्स/२०१८-१९, 
दि.०४.०१.२०१९. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/१८-१९/का-४/१३४, दि.२१.०१.२०१९. 
शासन निर्णय : 
दि.२८ ते ३१ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ 
निवडण्याकरिता विद्यापीठ मैदान,चर्चगेट, मुंबई येथे दि.०१ जानेवारी, २०१९ रोजी निवड चाचणी आयोजित 
करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र 
'क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची 
निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे 
रु.१,४०,६७५/- (रु. एक लाख चाळीस हजार Vell पंच्याहत्तर फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही अखिल भारतीय 
नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास पात्र ठरतील, या नियमाचे 
सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू प्रशिक्षक/ व्यवस्थापक 
यांना दिनांक २३ ते २५ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दि.२८ ते ३१ जानेवारी, २०१९ या 
कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करावे व या 
खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व 
व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी 
मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७९/क्रीयुसे-२, 


ष्‌. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक११ मे,१९८९ 
वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक 
व व्यवस्थापक यांची दि.२२ जानेवारी ते ०२ फेब्रुवारी,२०१९ (प्रशिक्षण शिबीर,स्पर्धा व प्रवास) या काळातील 
कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर 
भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/ कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणा-या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९,दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये 
कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर 
सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक११ मे, १९८९ व 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये 
विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती 
असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले 
प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आव्यक राहिल. 

७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या दिनांकापासून 
१५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 
मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक 
राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

८. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, 
(०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाश्ीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२९१०५८२१३६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शिश 
R aj e n d fa DN: on = Rajendra वा वकि Pawar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = School Education and Sports 


Shan karrao Pawar Department 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७९/क्रीयुसे-२, 


३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्राळय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवाळय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (4 प्रती) 
१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७९/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २८ ते ३१ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या अँथलेटिक्स संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट | fred विभाग / कार्यालय 
ee श्री. भरत बावीस्कर, वाहन चाळक होय होय । वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रा, चोपडा, जिल्हा- धुळे 
Q | ait. सुनिल at. शिदे, लिपीक होय होय । समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बलनं.५, 
दौड, पुणे. 
3. श्री. योगेश धो. आखाडे, कोतवाल नाही | नाही | तहसिल कार्यालय, कर्जत, जिल्हा - ठाणे. 
४ श्री. संतू जिवा वाड, कृषि सहाय्यक | होय होय | तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, अकोले, 
जि. अहमदनगर 
५. | श्री. मुस्तफा स. ang, आचारी होय होय | राज्य राखीव पोलीस बल प्रशिक्षण केद्र, 
नानवीज, पुणे. 
६ । श्री. गजानन के. मोरे, कोतवाल होय होय | तहसिल कार्यालय, जामनेर 
७ श्री. राहूल कि. सुपले, शिपाई होय होय | मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 
८ | श्री. जयेश अशोक चौधरी, शिपाई नाही । नाही | प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई 
९ । श्री. संभाजी कडू पाटील, वनरक्षक नाही नाही । वनपरिक्षेत्र अधिकारी, अनेरडम अभायारण्य (प) 
शिरपूर, ता. शिरपूर, जिल्हा- धुळे, फॉरेस्ट रेंज 
। १० | श्री. ज्ञानेश्वर प्रभु राठोड, बांधणीकार | नाही | नाही| शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, TANTS, मुंबई. 
1 १ | श्री. नरेंद्र र. घार्गे, होय होय । टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, 
सहा. कार्यकारी अभियंता ओगलेवाडी. 
१२ । श्री. किर्तीकुमार भ. धस, तलाठी नाही नाही । तहसिल कार्यालय, मिरज, जिल्हा- सांगली. 
१३ | ait. युवराज गो. राठोड, होय होय | अधीक्षक कार्यालय, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे 
उपअधीक्षक (पू. 
१४ | ait. प्रशांत वसंतराव सायरे, नाही नाही । तहसिल कार्यालय, अकोट, ता. अकोट, जि- 
मंडळ अधिकारी अकोट 
१५ | at. प्रमोद या. तांडेल, नाही नाही | संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई- १. 
लिपिक-टंकलेखक 
१६ श्री. नारायण कि. करांडे, होय होय | तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, जिल्हा- 
कृषि पर्यवेक्षक अहमदनगर 
१७ | श्री. सुनिल देवराम आगरकर, होय होय | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 
१८ | श्री. अभिजीत बागल, कृषि होय होय | मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, कृषि 
सहाय्यक आयुक्तालय, पुणे. 
१९ | श्री. सूर्यकांत ल. माने, लिपीक होय होय । तालुका कृषि अधिकारी, हातकणंगने 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७९/क्रीयुसे-२, 


२० | श्री. नंदकिशोर शांकर मिराशी, नाही | नाही | शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
बांधणीकार 

29 | at. हर्षद धोंडू गुरव, बांधणीकार होय होय | शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 

२२ | श्री. विलास स. पवार, होय होय | वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

२३ | श्री. साहेबराव उ. बोरकर, होय होय | ग्रामीण रुग्णालय, चिखली, बुलढाणा. 
कक्षसेवक 

२४ | श्री. सुशिल ग. तरे, बांधणीकार होय होय | शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 

२५ | श्री. महावीर पां. सासणे, तलाठी होय होय | तहसिलदार कार्यालय, मिरज, जिल्हा- 

सांगली. 

२६ | श्री. जयदीप गो. कामत, नाही नाही ।मा. मुख्य सचिवांचे कार्यालय, सामान्य प्रशासन 
उच्च श्रेणी लघुलेखक विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७ | कु. मंगल सुभाष पवार, होय होय | उपवन संरक्षण, वन विभाग, हनुमान नगर, 
वनरक्षक कुपवाड, सांगली. 

२८ | कु. नेहा हाशिकांत इनामदार, होय होय = | तहसिल कार्यालय, महाड 
कोतवाल 

२९ | श्रीमती वनिता पांडुरंग इंगोले, नाही । नाही | उपवन संरक्षण, वन विभाग, सोलापूर. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

३० | श्रीमती संध्या ग. बमनावत, लिपीक | होय होय | विभागीय कृषी सह संचालक, कोकण विभाग, 

ठाणे. 

३१ | श्रीमती अश्विनी प्र. थोरवे, सहा.कक्ष | होय होय | ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिकारी 

३२ | श्रीमती उज्वला प्रकाश चौधरी, नाही नाही | नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
शिरस्तेदार 

३३ | श्रीमती विद्या वाघमारे होय होय | वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव 

३४ | कु. पल्लवी आ. दोडमनी, होय होय | उपवन संरक्षण, वन विभाग, हनुमान नगर, 

वनरक्षक कुपवाड, सांगली. 

३५ | श्री. मनोज के. Soe, बांधणीकार | होय होय | शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
प्रशिक्षक 

३६ | श्री. सुधाकर उतेकर, होय होय |। सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उच्च श्रेणी लघुलेखक 
व्यवस्थापक 

Shankarrao 20  baé-zotsorzetiisarso50 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७९/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक २८ ते ३१ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
अँथलेटिक्स संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


पूर्व चाचणी :- 

स्पर्धेमध्ये खेळाडूंना भाग घेण्याकरिता आमंत्रित करण्यासाठी लेखन 

सामुग्री उदा. फॅक्स, पेपर्स, पोस्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादीवरील खर्च . 

95,0007 
) i coe) 


निवड चाचणी सदस्य, अधिकारी वर्ग, स्वयंसेवक यांना चहा व अल्पोपहार 
यावरील खर्च. 
j 
क) | सराव शिबीर : दिनांक 23 ते २५ जाने. २०१९ या कालावधीत (3 दिवस) 
Brae र 9 र ७ ०/ on 
प्रशिक्षण शिबीर (३६ x १००५३) 
ड) | संघासाठी साहित्य:- 


रु. ७००/- प्रमाणे १० जोडी (स्पाईक पुरुषांसाठी) ७,०००/- 
रु महिलांसाठी) = ) 


~~ 


2 


se} eleleis] Ss 


~~ 


3,000/- 


५) | रु. १२००/- प्रमाणे १ भाला (पुरुष) (८०० TH मेटल) १,२००/- 
/ 
/ 
संघातील खेळाडंसाठी वैयक्‍तीक साहित्य :- 
/ 


न“ 


ळं 
१) 
2 
3) 
४ 


~~ 


~n 


(9) 


~~ 


~~ 


नितिन 


/ 
9 / 
) 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


(मोनोग्रामसह 
) | रु. ४००/- प्रमाणे ५ डिव्हायडेड स्कर्टस्‌ (महिलांसाठी) २,०००/- 
'मोनोग्रामसह / महिलांसाठी 


~~ 


o~ 


~n_ 


(९ 


निनिध 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७९/क्रीयुसे-२, 


रु. १००/- प्रमाणे ३४ नॅपकीन. 


रु. १००/-प्रनाणे २० निक Pa 
| [RPT SIS :- (रु. एक लाख चाळीस हजार सहाशे पंच्याहत्तर फक्त) १,४०,६७५/- 
Rajendra ON GN Renda Shara Fan C © 


OU = School Education and Sports Department 


Shan karrao Pawar Date: 2019.01.29 11:16:01 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७९/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र - क 
दिनांक २८ ते ३१ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या अँथळेटिक्स संघाची निवड करण्यासाठी दि. २ जानेवारी, २०१९ रोजी निवड चाचणीसाठी 


उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
a] श्री. भरत बावीस्कर, वाहन चालक वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रा, चोपडा, जिल्हा- धुळे 
2 श्री. युवराज गो. राठोड, उपअधीक्षक अधीक्षक कार्यालय, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे (पू) 
3. | श्री. विजय संपत काळे, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, इगतपुरी, जि. 
नाशिक 
४ श्री. रत्नाकर तु. खिल्लारे, लिपिक टंकलेखक | राजशिष्टाचार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
५ | श्री. राजन यमनाप्पा रेड्ीयार, कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिचंन व्यवस्थापन 
कार्यकारी अभियंता विभाग, कराड. 
g श्री. प्रमोद या. तांडेल, लिपिक-टंकलेखक | संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई- १. 
७ | Sit. आगतराव तु. कोळेकर, प्रतिलिपी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, माणगाव, जिल्हा- रायगड 
लिपीक 
श्री. मनोहर मोरेश्वर पाटील, अवर सचिव नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
श्री. जयेश अशोक चौधरी, शिपाई प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई 
१० | o | श्री. इरफान जाफर शोख, लिपिक टंकलेखक | कुकडी पाटबंधारे उपविभाग क्र.७, करमाळा, सोलापूर. 
aa) q | श्री. सुनिल देवराम आगरकर, कक्ष अधिकारी | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२ | att. विजय पां. परब, लिपिक विभागीय कृषि सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे (प) 
१३ | श्री. सुशिल ग. तरे, बांधणीकार शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
१४ | श्री. बाजीराव ज्ञा. कोळेकर, कृषि सहाय्यक । तालुका कृषि अधिकारी , हाहापूर, जिल्हा- ठाणे. 
१५ | श्री. राजेद्र मा. सावंत, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, त्र्यंबकेश्वर, 
जिल्हा- नाशिक. 
१६ | श्री. अजिक्य प्रकाश सोनवणे, कनिष्ठ वरिष्ठ कोषागार कार्यालय, लेखा व कोष भवन, 
लेखापाल औरंगाबाद 
१७ | श्री. सचिन बा. कोळी, लिपीक उपविभागीय कृषि अधिकारी, कोल्हापूर. 
१८ | श्री. सूर्यकांत ल. माने, लिपीक तालुका कृषि अधिकारी, हातकणंगने 
१९ | श्री. महावीर पां. सासणे, तलाठी तहसिलदार कार्यालय, मिरज, जिल्हा- सांगली. 
२० | श्री. नंदकिशोर शांकर मिराशी बांधणीकार शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
२१ | श्री. राजाराम शि. देवकर, उपसंपादक माहिती व जन संपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२२ | श्री. साहेबराव उ. बोरकर, कक्षसेवक ग्रामीण रुग्णालय, चिखली, बुलढाणा. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७९/क्रीयुसे-२, 


२३ | श्री. अभिजीत अ. बागल, कृषि सहाय्यक मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, 
पुणे. 

२४ | श्री. किशोर ल. नवले, शिपाई जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड 

२५ श्री. कैलास ल. तेली, बांधणीकार शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 

२६ | al. हर्षद alg गुरव, बांधणीकार शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 

२७ । श्री. मनोज के. उजाळ, बांधणीकार शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 

२८ | श्री. अमोल कु. हिप्परकर, जवान राज्य उत्पादन शुल्क, जुने जकात घर, फोर्ट, मुंबई. 

२९ | ail. राहुल वि. बहुरे, लिपिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर. 

30 | श्री. योगेश धो. आखाडे, कोतवाल तहसिल कार्यालय, कर्जत, जिल्हा § ठाणे. 

39 श्री. आप्पासाहेब भा. पाटील, वस्तू व सेवा कर भवन, केबीन नं. ५, जुनी इमारत, 

सहा. राज्यकर आयुक्‍त माझगांव, मुंबई. 

३२ | at. राहूल कि. सुपले, शिपाई मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 

३३ | श्री. सुनिल a. शिदे, लिपीक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल नं.५, दौड, पुणे. 

३४ | श्री. मुस्तफा स. शोख, आचारी राज्य राखीव पोलीस बल प्रशिक्षण केद्र, नानवीज, पुणे. 

३५ | at. राजेश अ. साळुंखे, शिपाई मुंबई उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई. 

३६ श्री. गजानन कै. मोरे, कोतवाल तहसिल कार्यालय, जामनेर 

३७ | श्री. जयदीप गो. कामत, Ser श्रेणी मा. मुख्य सचिवांचे कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, 

लघुलेखक मंत्रालय, मुंबई. 

३८ श्री. संतू जिवा वार्ड, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, अकोले, जि. 
अहमदनगर 

३९ | at. नारायण कि. करांडे, कृषि पर्यवेक्षक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, जिल्हा- अहमदनगर 

४० श्री. संभाजी कडू पाटील, वनरक्षक वनपरिक्षेत्र अधिकारी, SALSA अभायारण्य (प) शिरपूर, 
ता. शिरपूर, जिल्हा- धुळे, फॉरेस्ट रेंज 

४१ | श्री. ज्ञानेश्वर प्रभु राठोड बांधणीकार शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 

४२ | श्री. अजित द. काटकर, कक्ष अधिकारी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४३ | श्री. शैलेश बा. धुरी, वरीष्ठ लिपिक संचालक, वैद्यकोय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, 
मुंबई 

४४ | aL नरेंद्र र. घार्गे, सहा. कार्यकारी अभियंता | टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, 
ओगलेवाडी. 

४५ | श्री. तुकाराम दि. कुडतरकर, क. लिपिक गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई-१ 

४६ | श्री. विलास स. पवार, सहा. कक्ष अधिकारी । वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४७ | a. श्रवण ब. भराडी, तलाठी तहसिल कार्यालय, पातूर, अकोला. 

४८ | श्री. गोपाळ भा. तळोकार, मंडळ अधिकारी । तहसिल कार्यालय, पातूर, अकोला. 

४९ | श्री. रविशंकर र. पाले, तलाठी भंडारज तहसिल कार्यालय, पातूर, अकोला. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१७९/क्रीयुसे-२, 


५० | श्री. रसिक अशोकराव वऱ्हाडे, जिल्हा उद्योग केद्र अकोला, जिल्हा- अकोला. 
लघु लेखकटंकलेखक- 
५१ | श्री. केतन कृ लाड, सहा. व्यवस्थापक शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई-४ 
५२ श्री. प्रशांत वसंतराव सायरे, मंडळ अधिकारी | तहसिल कार्यालय, अकोट, ता. अकोट, जि- अकोट 
५३ श्री. कि्तीकुमार भ. धस, तलाठी तहसिल कार्यालय, मिरज, जिल्हा- सांगली. 
५४ | कु. मंगल सुभाष पवार, वनरक्षक उपवन संरक्षण, वन विभाग, हनुमान नगर, कुपवाड, 
सांगली. 
५५ | कु. पल्लवी आ. दोडमनी वनरक्षक उपवन संरक्षण, वन विभाग, हनुमान नगर, कुपवाड, 
सांगली. 
५६ | कु. नेहा हाशिकांत इनामदार कोतवाल तहसिल कार्यालय, महाड 
५७ | श्रीमती विद्या वाघमारे अवर सचिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५८ | श्रीमती वनिता पांडुरंग इंगोले नियतक्षेत्र उपवन संरक्षण, वन विभाग, सोलापूर. 
अधिकारी 
५९ | श्रीमती शारदा संभाजी पाटील कक्ष अधिकारी | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
go । श्रीमती अश्विनी प्र. थोरवे, सहाकक्ष अधिकारी. | ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६१ | श्रीमती उज्वला प्रकाश चौधरी, शिरस्तेदार | नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
६२ | श्रीमती संध्या ग. बमनावत, लिपीक विभागीय कृषी सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे. 
६३ | al. सतीश ना. सोनवाने. सहा. कक्ष अधिकारी | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६४ श्री. संजय म. पोफळे, सहा. कक्ष अधिकारी | नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६५ | श्री. संजय बा. कदम, सहा. कक्ष अधिकारी =| महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६६ | श्री. मिलिद भा. पेडणेकर, लघुलेखक नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६७ | at. अनिरुध्द देशपांडे, कक्ष अधिकारी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
Rajendra ghee eee 
Shankarrao Pawar iene 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी १० 


